डॉ. स्नेहल अनिल Brae, वैद्यकीय अधिकारी, 
गट-अ यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन SST क्रमांकः स्वेसेनि-२०२०/प्र.क्र.१३४/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १३ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- सह संचालक (अ. व प्र,, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/२ब/ 
डॉ. त्रिबके/स्वेसेनि/जा. क्र.५१९३/२०२०, दि.०४/११/२०२०. 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतनस्तर 
S-20 : ५६१००-१७७५००) या मध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. स्नेहळ अनिल aw, वैद्यकीय 
अधिकारी, गट-अ, ग्रामीण रुग्णालय कडेगाव, जि. सांगली यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
शिफारस होऊन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय दि.२७.०९.१९९५ अन्वये नामनिर्देशानाने 
नियुक्‍ती झाली आहे. st. ac, यांनी म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम क्र. ६६ 
(१) मधील तरतुदीनुसार २० वर्षाची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केलेली असल्याने, तसेच महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधीळ नियम ६६ (५) नुसार डॉ. त्रिबके यांनी स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची 
नोटीस विहित कालावधीत मागे घेतलेली नाही. डॉ. Frac यांनी दि.०१.०१.२०२० च्या अर्जान्वये 
स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची सूचना दिलेली आहे. तथापि, त्या दि.३१.०५.२०२० रोजी पर्यंत सेवेत कार्यरत 
असल्याने त्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची नोटीस स्विकारुन, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 
नियम १९८२ मधील नियम क्रमांक ६६ (१) (२) (५) मधील तरतुदींनुसार डॉ. स्नेहळ अनिल व्रिबके, 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ, ह्या दि.०१.०६.२०२० (म.पू) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाल्या 
असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


२. तथापि, डॉ. त्रिबके यांची मुळ नियुक्‍ती मागासवर्गीय (राखीव) प्रवर्गामधून झाळी अथवा 
खुल्या प्रवर्गामधून झाली, हे समजून येत नाही. डॉ. त्रिबके यांचे स्वकुळ साळी (वि.मा.प्र) या प्रवर्गाचे 
जात प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे. तथापि, त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे, 
डॉ. त्रिबके यांची मुळ नियमित नियुक्‍ती खुल्या प्रवर्गामधून झाली किंवा कसे? याची उपलब्ध 
कागदपत्रांवरुन काटेकोरपणे तपासणी करावी. तथापि, जर त्यांची मुळ नियमित नियुक्ती 


शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०२०/प्र.क्र.१३४ /सेवा-३ 


मागासवर्गीय (राखीव) प्रवर्गामधून झाली असल्यास त्यांच्याकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
घेण्याच्या अधिन राहून त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करण्यात येत असल्याने, त्यांच्याकडून जात 
वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतल्यानंतरच डॉ. Hah यांना सेवानिवृत्तीविषयक लाभ अदा 
करण्यात यावे. याची संपूर्ण जबाबदारी डॉ. त्रिबके ह्या ज्या संस्थेतून सेवानिवृत्त होत आहेत, त्या 
संबंधित कार्यालय प्रमुखाची राहील. तसेच, सबंधीतांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची 
जबाबदारी डॉ. त्रिबके यांची राहील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११३१२४४५२९५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UMESH DHARMA RATHOD 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
U M F H H A M A 2.5.4.20=9d2847c085fbb527b4b95e7 1ae1457bfffcbb1 147b4cb9142 
3f372da97117d29, postalCode=400001, 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=3667a98f6d3e5f0ed5652697d674c2eb05d852dd34f8. 
RAT H O D 7fda6a20696c80787981, ou=PUBLIC HEALTH DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=UMESH DHARMA RATHOD. 
Date: 2020.11.13 14:26:00 +05'30' 
ww 
( डॉ.उमेशा ध.राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय सांगली. 

वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय कडेगाव, जि. सांगली. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

डॉ. स्नेहल अनिल व्रिंबके, वैद्यकीय अधिकारी, यांना (उपसंचालक, आरोग्य सेवा 
कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांचे मार्फत) 

९) निवडनस्ती सेवा-३. 


AD 


AN 


Cc 
wes 


£33) 


S ०८ 
a > Sr Th IS *->-  *-*€ *-< 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


